महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व 
प्रशिक्षण परिषद, कार्यालयाच्या बांधकाम 
दुरुस्ती खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डायट-२०१९/प्र.क्र.५/प्रशिक्षण 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा - 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट-२०१८/प्र.क्र.५/प्रशिक्षण दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०१९ 
शासन शुध्दीपत्रक - 

शासन निर्णय क्रमांकः डायट-२०१८/प्र.क्र.५/प्रशिक्षण दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये शासन 
निर्णय क्रमांक डायट-२०१८ ऐवजी डायट- २०१९ व पहिल्या परिच्छेदातील अंदाजपत्राकानुसार खालील 
कामांच्या रु. १०८,२३००/- ऐवजी १०८,२३०००/-(एक कोटी आठ लाख तेवीस हजार ) तसेच तक्त्यातील 
अनुक्रमांक २ येथील कार्यालयीन इमारतींची दुरुस्ती करणे या ऐवजी निवासी इमारतींची दुरुस्ती करणे. 
असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०२१५१३४३१३९२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Baban Ranganath Mal 
vernment Of Mah 


B a b a ‘al R a ‘al g a Nn a t h एकण east mies ou=School Education And Sports 


'alCode=400032, st=Maharashtra, 
5.4.20: 3365edca1bab7b5a512fa9b602a739d12b55819b89fd7154a7 
28ccbaale, 


Mali Smee sek 
(बी.आर.माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे. 
५. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
६. कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती, प्रशिक्षण. 


०८ “७ AD -5 


